दि.१२ डिसेंबर ते दि.१७ डिसेंबर, 2022 या 
कालावधीत पंचकुला, हरियाणा येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा लान टेनिस स्पर्धा 
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७.१२.२०२२ 


वाचा:- १. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक - 

५९/२/२०१९-२० /CCSCSB, दि.१४.१०.२०२२. 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/ 
क्रीयुसे २ दि. १७.१०.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ ळीन टेनिस/२०२३-२२ 
दि.२३.११.२०२२ 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक - 
उपसंक्री/अभानासे/२३-२२/का-४/१२८४, दि.०६.१२.२०२२ . 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १२.१२.२०२२ ते १७.१२.२०२२ या कालावधीत पंचकुला, हरियाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लान टेनिस स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. २१.११.२०२२ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रक्‍कम रू. १,००,०००/- (अक्षरी रू. एक लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ०७.१२.२०२२ ते दि. ९.१२.२०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी संघात निवड झालेल्या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यासाठी दिनांक ०६.१२.२०२२ (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची 
परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 
४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०७.१२.२०२२ ते १७.१२. २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबई बाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२ 


दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ 
फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी 
दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहील. 
ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी . 
६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 
७. यासाठी होणारा खर्च सन २३-२०२२या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१८००४१८०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramd as G an pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
D h U mM al Date: 2022.12.07 18:05:15 +05'30" 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
६. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
७. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
११. सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१२. वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२ 


१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 
१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १२ ते १७ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत ताऊदेवी लाल स्पोर्ट परीसर, सेक्टर-३, पंचकुला, 
हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र.| खेळाडूंचे नाव व पदनाम ट्रॅक Yel fees विभाग / कार्यालय 


श्री. प्रदिप द. जगदाळे होय | MS आयुक्‍त राज्यकर, वस्तू व सेवा कर विभाग, कोल्हापूर. 
राज्यकर उप आयुक्‍त 


श्री. सुधीर ग. कुंभार सह आयुक्‍त राज्यकर, राज्यकर भवन, येरवडा, पुणे. 
राज्यकर उपायुक्‍त 


३3 | श्री. अमोल शं. वाणी, होय | होय ।सहा. राज्यकर आयुक्त, नोडल डिव्हीजन-१, वस्तू व सेवाकर 
कर सहाय्यक भवन, माझगांव, मुंबई. 
8 


श्री. जुगळ जाधव होय | होय |कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, 
शाखा अभियंता जिल्हा नांदेड. 

श्री. राजीव श्री. गरकल, | नाही | नाही जिल्हा परिषद, अकोला. 

ग्रामसेवक a 


| Sd 

६ | श्री. सौरभ कटीयार, होय | होय ।|जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जिल्हा परिषद अकोला 
भा.प्र.से. 

७ 


श्री. गिरीश जोशी, सा.बां.प्रा. विभाग कॅम्प अमरावती- ४४४६०२ 
मुख्य अभियंता 


८ | श्रीमती निमा अरोरा, होय | होय जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
जिल्हाधिकारी 


९ | सौ. संध्याराणी ग. बंडगर | होय | होय |विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण) सोलापूर यांचे 
मुख्य लेखापाल कार्यालय,विजापूर रोड सोलापूर. 


श्री. जयराम सि. पवार होय | होय ।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उपजिल्हाधिकारी 
प्रशिक्षक 


११ | श्री. संजय कदम नाही | नाही |महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ra mdas G a n pa DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
Dhumal EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.12.07 18:05:38 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १२ ते १७ डिसेंबर, 2022 या कालावधीत ताऊदेवी लाल स्पोर्ट परीसर, सेक्टर-३, पंचकुला, हरयाणा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनिस स्पर्धा 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
लॉन टेनिस संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


रक्‍कम 
निवड चाचणीपूर्वीचा खर्च ( प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्च ) 
निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. aa 
प्रमुख पंच व सहायक पंच यांचे मानधन व प्रवास खर्च. 
निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी यांच्याकरिता चहा/ २००० 
अल्पोपहारावरील खर्च. 


निवड चाचणीसाठी १० कॅन लॉन टेनिस चेंडू. (रु. ३५०५१०) 
प्रथोमोपचार साहित्य. 
कषण कबीर बन 


अ. दिनांक ७ ते ९ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे + रु. ५,०००/- 
बॉल बॉयचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह. 
ब. दिनांक ७ ते ९ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत खेळाडू व रु. ३,०००/- 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.१०० X दिवस 3 X एकूण खेळाडू ९ +949) 


र 

i 

| संघासाठी साहित्य 

र 

न 
प्रत्येकी 


3) 
बो 
१ 


३ 
४ 
क) 


ड्‌ 


५ 
व 
त 
८ 
र 
: 
का [=o 
एकूण रुपये :- (रु. एक लाख फक्त) 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramdas G an pa DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h um al EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.12.07 18:05:59 +05'30' 


Le 
Le 
a 
a 
a 
Ce 
a 
डिड अळा 
दिड आही 
विट माही 
a 
। "0. 7 
फो | 
= 
a 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४२/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र- क 
दिनांक १२ ते १७ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत ताऊदेवी लाल स्पोर्ट परीसर, सेक्टर-३, पंचकुला, हरयाणा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा art टेनिस स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या लॉन टेनिस संघाची निवड करण्यासाठी दि. १९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


खेळाडूंचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 


१ | श्री. प्रदिप द. जगदाळे, वस्तु व सेवाकर भवन, बावडा रोड, कोल्हापूर 
राज्यकर उपायुक्‍त 


श्री. सुधीर ग. कुंभार, सह आयुकत राज्यकर, राज्यकर भवन, येरवडा, पुणे. 
राज्यकर उपआयुक्त 

श्री. अमोल शां. वाणी, सहा. राज्यकर आयुक्त, वस्तु व सेवा कर भवन, 

कर सहाय्यक माझगांव, मुंबई. 


४ | श्री. जुगल जाधव,शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, 
जिल्हा नांदेड. 
श्री. राजीव श्री. गरकल, ग्रामसेवक गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 


ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अकोला. 
८ | श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
सौ. संध्याराणी ग. बंडगर विभागीय वन अधिकारी, (सामाजिक वनीकरण) सोलापूर 
न मुख्य लेखापाल यांचे कार्यालय,विजापूर रोड सोलापूर. 
श्री. राजाराम शि. देवकर, उपसंपादक 
श्री. प्रशांत मेगळ, टेनिस बॉय राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, 
मलबारहिल, वाळकेश्वर, मुंबई. 


१२ | श्री. संजय कदम, सहा. कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३ | श्री. संजय पोफळे, सहा.कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


श्री. सतीश सोनवाने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहा.कक्ष अधिकारी 


श्री. मकरंद गयावळ, सहा. कक्ष अधिकारी | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 

Ramd as G an pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
D h U mM al Date: 2022.12.07 18:06:19 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


